अपर निबंधक (लेखापरिक्षण) व सहनिबंधक 
(लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था या संवर्गातील 
अधिकाऱ्यांची  दि.१/१/२०१८ रोजीची 
सेवाज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.८७/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
तारीख: १३ एप्रिळ, २०१८ 


वाचा : 
१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.एसआरव्ही २०११/प्र.क्र. २८४/१२, 
दि.२१/१०/२०११ 
2) सहकार, पणन व geet विभाग, शासन परिपत्रक क्र.राजस२०१७/प्र.क्र.१७३/५-स, 
दि.७/०९/२०१७ 
३) सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचा क्र.आस्था/ 
स.आ.९/ कक्ष-१/प्रशासन)/गट-अ/१८/१७४४,दि.०३/०३/२०१८ चा प्रस्ताव. 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ व सामान्य प्रशासन विभागाच्या 


दिनांक २१/१०/२०११ च्या शासन निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी दि.१ जानेवारी हा आधारभूत दिनांक मानून 


सेवाज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करणे आवश्‍यक आहे. 


सामान्य प्रशासन विभागाने दि.२१/१०/२०११ च्या शासन निर्णयान्वये सेवाज्येष्ठता सूची निश्चित 


करण्याच्या धोरणात बदल केल्याने व प्रत्येक संवर्गाची स्वतंत्र जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याच्या सूचना 


असल्याने उक्त झासन निर्णयातील तरतुदी लक्षात घेवून संदर्भाधीन क्र.२ येथील दि.७/०९/२०१७ च्या 


शासन परिपत्रकान्वये लेखापरीक्षण कक्षाच्या अपर निबंधक(लेखापरिक्षण), सह निबंधक (लेखापरिक्षण), 


विशेष लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.१/१/२०१७ ची अंतिम 


सेवाजेष्ठता यादी अंतिम करुन शासन स्तरावरुन प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


संदर्भाधीन क्र.३ येथील दि.०३/०३/२०१८ च्या सहकार आयुक्तांच्या प्रस्तावानुसार लेखापरीक्षण 


कक्षाच्या अपर निबंधक(लेखापरिक्षण) व सह निबंधक (लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था गट-अ या 


संवर्गातील अधिकार्‍यांच्या दि.१/१/२०१८ च्या प्रारुप सेवाजेष्ठता याद्या अंतिम करण्यासाठी सामान्य 


प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१/१०/२०११ च्या शासन निर्णयात नमूद कार्यपध्दतीनुसार शासनास सादर 


करण्यात आल्या आहेत. सदर याद्या शासनास सादर करण्यापूर्वी सहकार आयुक्‍त व निबंधक 


कार्यालयाकडून प्रारुप सेवाजेष्ठता याद्या प्रसिध्द करण्यात येवून त्याबाबत प्राप्त झालेले 


शासन परिपत्रक क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.८७/५-स 


आक्षेप/अभिवेदनांवर निर्णय घेवून त्या अंतिम करण्यासाठी शासनास सादर केल्या आहेत. त्यानुसार 


उक्त प्रारुप सेवाज्येष्ठता याद्या अंतिम स्वरुपात प्रसिद्ध करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन परिपत्रक : 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.२१/१०/२०११ च्या शासन निर्णयानुसार सेवाजेष्ठता याद्या 


तयार करण्याबाबत सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. त्यामध्ये दि.१ जानेवारी रोजीची प्रत्येक संवर्गाची 


स्वतंत्र जेष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याच्या सूचना आहेत. 


उक्त नमूद संदर्भ क्र. २ च्या शासन परिपत्रकान्वये लेखापरीक्षण कक्षाच्या अपर निबंधक 


(लेखापरिक्षण) व सह निबंधक (लेखापरिक्षण), सहकारी संस्था गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 


दि.१/१/२०१७ ची सेवाजेष्ठता यादी शासन स्तरावरुन अंतीम स्वरुपात यापुर्वी प्रसिध्द करण्यात आली 


आहे. 


आता सहकार विभागाच्या लेखापरीक्षण कक्षाकडील अपरनिबंधक (लेखापरीक्षण) व सहनिबंधक 


(लेखापरीक्षण), सहकारी संस्था, या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या दि.०१/०१/२०१८ च्या सेवाज्येष्ठता याद्या 


सोबत जोडलेल्या परिशिष्ट "अ", व “"ब" नुसार अंतिम करण्यात येत आहेत. या सेवाज्येष्ठता याद्या 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सेवाज्येष्ठतेचे विनियमन) नियम, १९८२ च्या तरतुदीनुसार आहेत. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८०४१७१७४८००६००२ असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Manjiri 


ration Marketing And 


ent 
partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
11b4708db2a52d67 5f7f30d81444f3844833dfc7c86d4244ee1075c97 


4 a 7 
Ganeshbhushan Joshi srnmsceezecsmossrecessstncsteassic 


(मं.ग.जोशी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन, 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
प्रत, 


सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

साखर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

संचालक, वस्त्रोद्योग संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर, 

५. सर्व संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे, 

६. सामान्य प्रशासन विभाग (१२), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 

७. निवड नस्ती. 


Cc WwW A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


अपर निबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांची दिनांक दि.01/01/ 2018 रोजीची अंतीम जेष्ठतासूची 
शासन परिपत्रक क्रमांक राजस-2018/ प्र.क्र.87/5-स, दि.13/ 04/ 2018 सोबतचे प्रपत्र-अ 


(सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- एसआरव्ही- 2011/ प्र.क्र.284/12, दिनांक 21/10/2011 चे शासन निर्णयानुसार जेष्ठतासूची यादी ) 


अ.क्र. | दि.1/1/17 | अधिका-याचे नांव प्रवर्ग # जन्मतारीख ।नियुक्ती दिनांक | सदर संवर्गात/ | $ नियुक्तीचा मार्ग | जेष्ठता दिनांक | सेवानिवृतीचा | शैक्षणिक अहंता अभिप्राय 
जेष्टता क्रमांक (सर्वश्री) (नियुक्ती नंतर (शासन सेवेतील)| पदावर नियुक्ती | (सरळसेवेने /मर्यादीत ॥/ जेष्ठतेचा मानीव | दिनांक @ 
wat बदलला दिनांक विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक 
असल्यास नियुक्त उमेदवारांचा 
त्याचा दिनांक) गुणवत्ता क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्षे) 


se कळ ला कळना जाद ड्या किता अनन त्री जवली a जळती वलन कळा. लकी! 040: ठकनी हळ. मची) ला ककी) 
eae renass_|wenses_[ mmo |—_ wee | तावा [आळा [ar 


सह निबंधक, सहकारी संस्था (लेखापरीक्षण) गट-अ या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दिनांक 1/1/ 2018 रोजीची अंतीम जेष्ठतासूची 
शासन परिपत्रक क्रमांक राजस-2018/ प्र.क्र.२87/5-स, दि.13/ 04/ 2018 सोबतचे प्रपत्र-ब 
(सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक- एसआरव्ही-2011/ प्र.क्र.284/ 12, दिनांक 21/10/2011 चे शासन निर्णयानुसार सेवाजेष्ठता यादी ) 


am. | दि.1/1/17 | अधिका-यांचे नांव | प्रवर्ग $ | जन्म तारीख |नियुक्ती दिनांक | सदर संवर्गात | $ नियुक्तीचा मार्ग | जेष्ठता दिनांक | सेवानिवृतीचा | शैक्षणिक अर्हता अभिप्राय 
जेष्टता क्रमांक (सर्वश्री) (नियुक्‍ती (शासन सेवेतील | /पदावर (सरळसेवेने /मर्यादीत | / जेष्ठतेचा मानीव दिनांक 
नंतर प्रवर्ग ) नियुक्‍ती दिनांक | विभागीय परीक्षेव्दारे दिनांक 
बदलला नियुक्‍त उमेदवारांचा 
असल्यास गुणवत्ता क्रमांक व 
त्याचा दिनांक) परीक्षेचे वर्षे) 
_1 |_2__| फ्रा कया ee व्वा ae कक ee eee ee कळ a ee अत ee eee ज्याची 


rR 


[2 Sate am 3509 [rene 5ाळतवकर [eae | resmoa [awsros| mam [| 
7 [3 pease |. अक 3060931 ansnees [sso [eee [ans [3005007 | areas | ear 
S| faregereee [ar (ay 00 तक | Tense [505002 सवलत | 5107 2025 aa 
i [5 farsa [खुला | 157950 | 66099 [s0nsranie | war | 06006 [300008 mam [| 
5 [8 [erence [er 30009 360995 [3000061 wt [a erie | sue [ean [ aaa | 
sss |. खला 270596 2605093 [sonsranie [weer | 1506005 [uv 2023 | कोकम 

78 eens खल | 3030909 [1200591 300006_ ब्वलत 17706 30900 fare | 
७१ किकेकतक्कत | खला [3809651 70095 [3005006 कलत 1 700061[1308001_ ककत | 


uo} lw] nm 


